कारागृह विभागातील तुरुंग अधिकारी श्रेणी १ 
या संवर्गातील पदधारकांना अधीक्षक जिल्हा 
कारागृह वर्गर/ उप अधीक्षक मध्यवर्ती 
कारागृह या पदावर पदोन्नती 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलई-१०१२/प्र.क्र.०२/तुरुंग-१ 


जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर नं.१, ३० वा मजला 


शासन निर्णय-- 


कफ परेड, मुंबई-४०० ००५ 


तारीख: १७ मे, २०१३ 


कारागृह विभागातील तुरुंग अधिकारी श्रेणी १ या संवर्गातील खालील पदधारकांना अधीक्षक 


जिल्हा कारागृह वर्ग२/ उप अधीक्षक मध्यवर्ती कारागृह या पदावर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या 


संमतीच्या अधीन राहून पदोन्नती देण्यात येत आहे. पदोन्नत होणाऱ्या सदर कर्मचाऱ्यांना सामान्य 


प्रशासन विभागाने वाटप केलेला महसूल विभागीय संवर्ग त्यांच्या नावासमोर दर्शविण्यात आला आहे. 


सदर कर्मचारी पदोन्नत पदाचा कार्यभार ज्या दिनांकास स्वीकारतील त्या दिनांकापासून सदर 


पदोन्नती अंमलात येईल. या पदोन्नतीमुळे सदर कर्मचाऱ्यांची तुरुंग अधिकारी श्रेणी १ या पदावरील 


तसेच पदोन्नत पदावरील आंतरश्रेणी सेवाज्येष्ठता प्रभावित होणार नाहीत. 


अ.क्र कर्मचाऱ्याचे नाव सामान्य प्रशासन विभागाने वाटप केलेला महसूल 
विभागीय संवर्ग 

१. | ; श्री. म.ना.कांबळे पुणे. 

२. श्री. ग.खु. महाले नागपूर. 


अ.क्र कर्मचाऱ्याचे नाव सामान्य प्रशासन विभागाने वाटप केलेला महसूल 
विभागीय संवर्ग 

३. श्री. ज्ञा.ना.जाधव अमरावती. 

४. श्री. भा.भा. औताडे औरंगाबाद. 

प्‌. श्री. एस.एन.गायकवाड कोकण. 

६. श्री. नि.भा.वायचळ कोकण. 

७. श्री. डी.टी.धाबेराव नासिक. 


२. उपरोक्त पदोन्नत्या मा. उच्च न्यायालय मुंबई येथे प्रलंबित असलेल्या याचिका 


क्र.८४५२/२००४ वरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहील. 


३. उपरोक्त अधिकार्‍यांच्या पदोन्नतीचे आदेशा त्यांना वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षापलीकडे 


शासन सेवेत ठेवण्याविषयाच्या सर्वसाधारण आदेशाच्या अधीन असतील. 


४. अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना 


कळविण्यात येते की, उपरोक्त पदोन्नत होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सामान्य प्रशासन विभागाने वाटप 


ooo महसूल विभागीय संवर्ग विचारात घेऊन त्यांच्या सविस्तर नियुक्तीबाबत आपला प्रस्ताव 


शासनास तात्काळ सादर करावा. तदनंतर शासनस्तरावर निर्णय घेऊन त्यांच्या सविस्तर नियुक्तीचे 


आदेश यथावकाडा निर्गमित करण्यात येतील. 


५. अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी वर 


उल्लेख केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची सदर पदोन्नतीस मान्यता घेण्यास शासनाने 


विहित केल्याप्रमाणे आवऱयक त्या प्रस्तावाच्या दोन प्रती संबंधितांच्या अद्यावत गोपनीय अभिलेख 


नस्तीसह शासनास तातडीने पाठवाव्यात. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~=www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१३०५१७१६१११५८२२९ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


oe डॉट 


ee 


र्‌, 


K Digitally signed by Kiran 
Harishchandra Dhabade 
| ran DN: CN = Kiran Harishchandra 
ग Dhabade, C = IN, S = 
Harishchandrai wavarasutra,o- 
GOVERNMENT OF 


D h abad e MAHARASHTRA, OU = HOME 


Date: 2013.05.17 16:28:21 +05'30' 


(किरण ह. Tas ) 


कक्ष अधिकारी,गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (पत्राने) 


प्रधान सचिव (सेवा) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


प्रधान सचिव (अ.व सु.) गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 


. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ ( लेखा परीक्षा), मुंबई/ नागपूर. 


कारागृह उपमहानिरीक्षक मुख्यालय पुणे / मध्य विभाग, औरंगाबाद / पूर्व विभाग 


नागपूर / पश्‍चिम विभाग, पुणे / दक्षिण विभाग, मुंबई 


मा. मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव. 


मा. राज्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव. 


१०.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, पुणे 


११.संबंधित अधिकारी , द्वारा अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, पुणे. 


१२.निवडनस्ती, कार्यासन तुरुंग-१, गृह विभाग. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


